मराठा आरक्षणाबाबत मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या दिनांक ०५.०५.२०२१ 
रोजीच्या निर्णयाची समिक्षा 
करण्यासाठी समिती गठीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - बीसीसी २०२०/प्र.क्र.२९५/१६-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ११ मे, २०२१. 


शासन निर्णय :- 


मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उप समितीची बैठक ara दि.०८.०५.२०२१ रोजी आयोजित 
करण्यात आली होती. सदर बैठकीत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्रमांक ३१२३/२०२०, 
जयश्री लक्ष्मणराव पाटील विरुध्द मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य व इतर या सिव्हील अपील मध्ये मा. 
सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ न्यायधिशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालाची समीक्षा 
करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात 
यावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या निर्णयास अनुसरुन सदर समितीची संरचना खालीलप्रमाणे 
करण्यात येत आहे - 


१. मा.श्री.दिलीप भोसले, अध्यक्ष 
माजी मुख्य न्यायाधिश, अलाहाबाद उच्च न्यायालय व 
माजी न्यायाधिश, मुंबई उच्च न्यायालय 


२. श्री. रफीक दादा, सदस्य 
ज्येष्ठ विधिज्ञ, उच्च न्यायालय, मुंबई 

३. श्री. दरायस खंबाटा सदस्य 
ज्येष्ठ विधिज्ञ व माजी महाधिवक्‍्ता,महाराष्ट्र राज्य 

४. श्री. सुधीर ठाकरे सदस्य 
सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी 

५. श्री. संजय देशमुख सदस्य 


वरिष्ठ विधि सल्लागार नि-सचिव 
विधि व न्याय विभाग 
६. श्री.भूपेंद्र गुरव सदस्य 
सचिव, विधि विधान 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.२९५/१६-ब 


७. अँड. आशिष राजे गायकवाड सदस्य 


८. श्रीमती बी.झेड. सय्यद सदस्य सचिव 
सह सचिव, विधि व न्याय विभाग 


अँड. अक्षय शिंदे व अँड. वैभव सुगदरे, उच्च न्यायालय, मुंबई आणि श्री. टि. वा. करपते, 
उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग हे समितीस सहाय्य करतील. 
समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:- 

१. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अभ्यास करुन त्याबाबतचे समग्र मार्गदर्शन व 
विश्लेषण व याबाबत पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्या संबंधात शासनास 
मार्गदर्शनात्मक/ सूचनात्मक अहवाल सादर करावा. 

२. समितीने दिनांक ३१.०५.२०२१ पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करुन शासनास अहवाल सादर 
करावा. 


याबाबत आव्यक ते आदेठा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०५१११७२७३६४७०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=! =Government Of Maharashtra, ou=GENERAL 
T | KA R A M WA M A N ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Mal 


harashtra, 


2.5.4.20=c97a9d6b23c34fddbfe8f6fé 1 89c08328de56af13 
KA R Pp AT E 1faf7d6c0a149c3a4cf1436, cn=TIKARAM WAMAN 

KARPATE 

Date: 2021.05.11 17:32:41 +05'30' 


(टिकाराम वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , 
मुंबई. 
२. मा. सर्व सन्माननिय विधानसभा/ विधानपरिषद,व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य. 
३. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
४. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान परिषद) विधानभवन, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान सभा) विधानभवन, मुंबई. 
७. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.२९५/१६-ब 


८. मा.श्री.दिलीप भोसळे,माजी मुख्य न्यायाधिश, अलाहाबाद उच्च न्यायालय व माजी न्यायाधिश, 
मुंबई उच्च न्यायालय. 
९. श्री.रफीक दादा, ज्येष्ठ विधिज्ञ, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
१०.श्री.दरायस खंबाटा, ज्येष्ठ विधिज्ञ व माजी महाधिवक्ता,महाराष्ट्र राज्य. 
११.श्री.सुधीर ठाकरे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी. 
१२.श्री. संजय देशमुख, वरिष्ठ विधि सल्लागार नि सचिव विधि व न्याय विभाग. 
१३.श्री.भूपेंद्र गुरव सचिव, विधि विधान विधि व न्याय विभाग. 
१४.श्री. आशिष राजे गायकवाड, सदस्य, समन्वय समिती, मराठा आरक्षण. 
१५.श्रीमती बी.झेड. सय्यद सह सचिव, विधि व न्याय विभाग. 
१६.महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१७.महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१९.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
२०.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
२१.प्रबंधक, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
२२.प्रबंधक, मा. Bl आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई. 
२३.सर्व विभागीय आयुक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२४.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२५.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
२६.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई. 
२७.मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२८. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 
२९.सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई. 
३०.सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
३१.सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
३२.सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त. 
३३.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका. 
३४.विधिमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई (१० प्रती). 
३५.सर्व महामंडळे , मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक. 
३६.निवड नस्ती/कार्यासन १६-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


